चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम 
करण्यासाठी निधी वितरणास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. PAM - २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैजशा-२०१६/ प्र.क्र.९६/ एसएम-६ 
दिनांक १३.०४.२०१७ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैजा-२०१७/ प्र.क्र.५५/ एसएम-६ 
दिनांक २२.०८.२०१७ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैशा २०१८/ प्र.क्र. ३३/ एसएम-६ 
दिनांक १२.०९.२०१८ 
8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे क्र. जिपचं/शि(मा)/सैशा/९५७/२०१९, 
दिनांक १६.०४.२०१९ 
4) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९ 
&) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थ-३, दिनांक ०९.०७.२०१९ 
७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. DAS २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 
दिनांक २०.०७.२०१९ 
प्रस्तावना : 


भिवकुंड, जि. चंद्रपूर येथील सैनिकी शाळेच्या wasters संरक्षण भिंत, सिमेंट काँक्रीट 
नालीसह पोचमार्गाचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. १२३६.७७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच वित्त विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भाधीन क्र. (१) 
येथील दिनांक १३.४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच चंद्रपूर 
सैनिकी शाळेच्या इमारती व पायाभूत सुविधांचे बांधकामासाठी रु. २९६.८५ कोटी रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (2) येथील दिनांक २२.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या अतिरिक्‍त (भाग-२) बांधकामासाठी रु.१९२.०० कोटी 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (३) येथील दिनांक १२.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर बांधकामासाठी अद्यापपर्यंत रु.३८१ कोटी इतका निधी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. 
२. Pads, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी झाळेच्या इमारतीचे व पायाभूत सुविधांचे 
बांधकाम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
यांनी रु. १८१६२.७७ लक्ष वितरीत करण्याची मागणी संदर्भाधीन क्र. (४) अन्वये केली आहे. प्रस्तुत 
बांधकामासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात जुले, २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे रु. १००.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर रु. १०० 
कोटीपैकी रु. ६० कोटी इतका निधी संदर्भाधीन क्र. (9 येथील दि. २०.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. वित्त विभागाने उर्वरीत vo टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्ा - २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 


दिली आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी रु. ४० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या बांधकामासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पुरवणी 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. १०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. वितरीत निधी 
विहित पध्दतीने खर्च केळा जाईल व वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून उर्वरीत रु.४० कोटी (रुपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, 
कला,व संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (०१)- 
सैनिकी शाळेचे बांधकाम, (००) (०५) चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४२०२ 
६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात येईल. सदर निधी वितरीत 
करण्यासाठी आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच शिक्षणाधिकारी 
माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व 
याबाबत महाळेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. 

३. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, तसेच वित्त विभागाचे 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२.०४.२०१८ व क्रमांक अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन 
करणे आवश्यक राहील. 

४. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक ८ जुले,२०१९ व दिनांक 
०९.०७.२०१९ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने तसेच नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८५/२०१९/व्यय-५, दिनांक 
२६.०७.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१॥/99॥॥.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०५१५२७५९४९२१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SUSHIL KHODWEKAR 
HIL DN: IN, st=Maharasht 

2.5.4.2 f0aafeac0a009d462f7f02d23942001d76225b9f704de2 

6731171c8684b, px ICode=4( 2, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
ialN be 19bOccbee5810aa5e36e9fa467a763047 1d3c500ceb35 

3fbb37bf0b6dfe0407% ‘SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SUSHIL KHODWEKAR 

D 2019.08.05 15:33:24 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PAM - २०१८/ प्र.क्र. 198/ एसएम-६ 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 
१०.शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.विभागीय शिक्षण उप संचाळक,नागपूर विभाग, नागपूर 
१३.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
१४.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर, 
१५.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१६.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१७.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर 
१८.कक्ष अधिकारी , (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.कक्ष अधिकारी( अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवडनस्ती. 
प्रत माहितीसाठी- 
१. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


